RNI No. MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ४ , अंक ५२ ] 


बुधवार , मे २, २०१८ / वैशाख १२ , शके १९ ४० 


[ पृष्ठे ११ , किंमत : रुपये ९.०० 


. 


असाधारण क्रमांक ११७ 
प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महाराष्ट्र शासनाने 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ मे २०१८ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन ) अधिनियम, २०१५ . 

क्रमांक सीईटी-२०१६/प्र.क्र .१२८/ मशि - २. - महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ( प्रवेश व शुल्क 
यांचेविनियमन ) अधिनियम, २०१५ (२०१५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २८) याच्या कलम-३ ची पोट -कलमे (१) व ( २) 
यांसह कलम २ च्या खंड (द) यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि शासकीय अधिसूचना, उच्च व 
तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक बीएड-४६१५ / प्र.क्र .२१० / मशि -२ , दिनांक २१ जानेवारी २०१६ याचे अधिक्रमन करून महाराष्ट्र शासन 
याद्वारे, 

( एक ) यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- अ च्या स्तंभ (२) मध्ये नमूद केलेले पदवीपुर्व शिक्षणशास्त्र व्यावसायिक 
अभ्यासक्रम हे व्यावसायिक शिक्षणशास्त्र अभ्यासक्रम म्हणून अधिसूचित करीत आहे आणि उक्त व्यावसायिक 
अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठीच्या पात्रतेच्या अटी व आवश्यकता ह्या, अनुसूचीच्या स्तंभ (३) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे असतील , 
असे विनिर्दिष्ट करीत आहे ; 

(दोन) यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- ब च्या स्तंभ (२) मध्ये नमूद केलेले पदव्युत्तर शिक्षणशास्त्र व्यावसायिक 
अभ्यासक्रम हे व्यावसायिक शिक्षणशास्त्र अभ्यासक्रम म्हणून अधिसूचित करीत आहे आणि उक्त व्यावसायिक 
अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठीच्या पात्रतेच्या अटी व आवश्यकता ह्या , अनुसूचीच्या स्तंभ (३) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे असतील , 
असे विनिर्दिष्ट करीत आहे. 


भाग चार - ब - ११७--१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मे २, २०१८ / वैशाख १२, शके १ ९ ४० 


अनुसूची- अ 
व्यावसायिक शिक्षणशास्त्र अभ्यासक्रम 


अ.क्र . 


प्रवेशासाठी पात्रतेच्या अटी व आवश्यकता 


( १ ) 


१ 


प्रथम वर्ष. 


प्राप्त 


( २ ) 

( ३ ) 
क | शिक्षणशास्त्र स्नातक ( बी.एड. ) पदवी उमेदवार भारतीय नागरिक असावा आणि त्याने, एकतर विज्ञान/ 

प्राप्त करण्यासाठी शिक्षणशास्त्र स्नातक सामाजिकशास्त्र / मानव्यशास्त्र मध्ये किमान ५० टक्के गुण प्राप्त 
अध्ययनक्रमाचे प्रथम वर्ष, 

करून (फक्त महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असलेल्या मागासवर्ग 
प्रवर्गाच्या बाबतीत किमान ४५ टक्के गुण) पदवी आणि/किंवा 
पदव्युत्तर पदवी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी, अभियांत्रिकीकिंवा 
तंत्रशास्त्र विज्ञानामधील व गणितामधील विशेषज्ञतेसह किमान 
५५टक्के गुणांसह ( फक्त महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असलेल्या 
मागासवर्ग प्रवर्गाच्या बाबतीत किमान ५० टक्के गुण ) पदवी परीक्षा 

उत्तीर्ण केलेली असावी. 
ख | शिक्षणशास्त्र स्नातक (बी.एड. ) पदवी उमेदवार भारतीय नागरिक असावा आणि तो ,--- 

प्राप्त करण्यासाठी मुक्त व दूरस्थ (एक ) प्राथमिक शिक्षणातील प्रशिक्षित कार्यरत शिक्षक असावा. 
अध्यापन शिक्षण पद्धतीमार्फत 

( दोन ) ज्यांनी एन.सी.टी.ई. (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद) 
शिक्षणशास्त्र पदवी अध्ययनक्रमाचे 

मान्यताप्राप्त शिक्षणशास्त्र अभ्यासक्रम नियमित पद्धतीने पूर्ण केला 

आहे, असे उमेदवार असावेत . 
ग | शिक्षणशास्त्र स्नातक ( बी.एड.) पदवी उमेदवार भारतीय नागरिक असावा आणि तो , -- 
करण्यासाठी ( अंशकालीन ) 

( एक ) अर्ज करतेवेळी किमान दोन वर्षांसाठी पूर्णवेळ शिक्षक 
शिक्षणशास्त्र पदवी अध्ययनक्रमाचे 

म्हणून 

सेवेत असतील असे उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक 
असावा आणि तो या अध्ययनक्रमाच्या पूर्ण कालावधीच्या काळात 
सेवेत कार्यरत राहील. अर्जदार जेथे नोकरी करीत आहे त्या 
शाळेच्या मुख्याध्यापकाकडून तशा आशयाचे प्रमाणपत्र सादर 
करणे आवश्यक असेल. 

( दोन) अर्जदाराने एकतर विज्ञान/ मानव्यशास्त्र/ सामाजिकशास्त्र 
मध्ये किमान ५० टक्के गुण प्राप्त करून ( फक्त महाराष्ट्र 
राज्यातील रहिवासी असलेल्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या बाबतीत 
किमान ४५ टक्के गुण) पदवी आणि /किंवा पदव्युत्तर पदवी परीक्षा 
उत्तीर्ण केलेली असावी किंवा विज्ञानाची पार्श्वभूमी असणाऱ्या / 
त्यात विशेषज्ञता असणाऱ्या व गणित या विषयांसह अभियांत्रिकी 
किंवा तंत्रशास्त्र पदवी परीक्षा किमान ५० टक्के गुण प्राप्त करून 
( फक्त महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असलेल्या मागासवर्ग 
प्रवर्गाच्या बाबतीत किमान ४५ टक्के गुण) उत्तीर्ण केलेली असावी 

किंवा त्यास समतुल्य अशी कोणतीही अर्हता असावी. 
बी.एस.सी. बी.एड. (विज्ञान स्नातक उमेदवार भारतीय नागरिक असावा आणि त्याने उच्च 
आणि शिक्षणशास्त्र स्नातक )/ बी. ए. बी . माध्यमिक / + २ यामध्ये किमान ५० टक्के गुण ( फक्त महाराष्ट्र 
एड. (कला स्नातक आणि शिक्षणशास्त्र राज्यातील रहिवासी असलेल्या मागासवर्ग प्रवर्गाचा उमेदवार 
स्नातक ) पदवी प्राप्त करण्यासाठी ४ असल्यास किमान ४५ टक्के गुण) प्राप्त केलेले असावे. 
वर्षीय संकलित पदवी अध्ययनक्रमाचे 


प्रथम वर्ष. 


घ 


प्रथम वर्ष. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मे २, २०१८ / वैशाख १२, शके १ ९ ४० 


३ 


२ 


क | शिक्षणशास्त्र ( बी.एड.) (विशेष शिक्षण उमेदवार भारतीय नागरिक असावा आणि त्याच्याकडे एकतर 

दृष्टी क्षीणता) पदवी प्राप्त करण्यासाठी विज्ञान/ सामाजिकशास्त्र / मानव्यशास्त्र मध्ये किमान ५० टक्के गुण 

बी.एड. अध्ययनक्रमाचे प्रथम वर्ष, प्राप्त करून (फक्त महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असलेल्या 
ख शिक्षणशास्त्र ( बी.एड.) (विशेष शिक्षण- मागासवर्ग प्रवर्गाच्या बाबतीत किमान ४५ टक्के गुण) पदवी 
श्रवण क्षीणता) पदवी प्राप्त करण्यासाठी 

आणि /किंवा पदव्युत्तर पदवी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी किंवा 
बी.एड. अध्ययनक्रमाचे प्रथम वर्ष. 

अभियांत्रिकी किंवा तंत्रशास्त्र ५५ टक्के गुणांसह विज्ञान व गणित 

यातील विशेषज्ञतेसह प्राप्त करून ( फक्त महाराष्ट्र राज्यातील 
शिक्षणशास्त्र ( बी.एड.) (विशेष शिक्षण- रहिवासी असलेल्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या बाबतीत किमान 
मानसिक विकलांगता व बौद्धिक 

५० टक्के गुण ) यातील पदवी असावी किंवा त्याच्याशी 

समतुल्य 
विकलांगता) पदवी प्राप्त करण्यासाठी अशी इतर कोणतीही अर्हता असावी. 

बी.एड. अध्ययनक्रमाचे प्रथम वर्ष. 
घ |शिक्षणशास्त्र ( बी.एड.) (विशेष शिक्षण 

अध्ययन विकलांगता ) पदवी प्राप्त 
करण्यासाठी बी.एड. अध्ययनक्रमाचे 


ग 


प्रथम वर्ष. 


छ 


प्राप्त 


बी.एड. 


३ 


च शिक्षणशास्त्र ( बी.एड.) (विशेष शिक्षण 

ऑटीझम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर) 
पदवी प्राप्त करण्यासाठी बी.एड. 
अध्ययनक्रमाचे प्रथम वर्ष . 
शिक्षणशास्त्र ( बी.एड. ) बी.एड. (विशेष 
शिक्षण - अनेकत्व विकलांगता) पदवी 

करण्यासाठी 
अध्ययनक्रमाचे प्रथम वर्ष. 
शारीरिक शिक्षण स्नातक (बी.पी.एड.) ( क ) उमेदवार भारतीय नागरिक असावा आणि त्याच्याकडे 
पदवी प्राप्त करण्यासाठी शारीरिक कोणत्याही शाखेतील, ---- 
शिक्षण पदवी अध्ययनक्रमाचे प्रथम ( एक ) किमान ५० टक्के गुणांसह ( फक्त महाराष्ट्र राज्यातील 
वर्ष. 

रहिवासी असलेल्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या बाबतीत किमान ४५ 
टक्के गुण) कोणत्याही विद्या शाखेतील पदवी असावी आणि 
एआययू ( असोसिएशन ऑफ इंडियन युनिर्व्हसिटी )/ आयओए 
( इंडियन ऑलंपिक असोसिएशन)/एसजीएफआय (स्कूल गेम 
फेडरेशन ऑफ इंडिया )/ भारत सरकार यांच्याकडून मान्यताप्राप्त 
क्रीडा व खेळ यामध्ये आंतर महाविद्यालयीन / आंतर विभागीय / 
जिल्हा/ शालेय स्पर्धांमध्ये किमान सहभाग घेतलेला असावा. 

किंवा 
( ख ) किमान ४५ टक्के गुणांसह ( फक्त महाराष्ट्र राज्यातील 
रहिवासी असलेल्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या बाबतीत किमान ४० 
टक्के गुण ) शारीरिक शिक्षणामधील पदवी असावी. 

किंवा 
( ग) किमान ४५ टक्के गुणांसह (फक्त महाराष्ट्र राज्यातील 
रहिवासी असलेल्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या बाबतीत किमान ४० 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मे २, २०१८ / वैशाख १२, शके १ ९ ४० 


टक्के गुण ) कोणत्याही विद्या शाखेमधील पदवी असावी आणि 
शारीरिक शिक्षण हा विषय अनिवार्य/पर्यायी विषय म्हणून अभ्यास 
केलेला असावा. 

किंवा 
( घ ) किमान ४५ टक्के गुणांसह ( फक्त महाराष्ट्र राज्यातील 
रहिवासी असलेल्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या बाबतीत किमान ४० 
टक्के गुण ) पदवी असावी आणि त्याने राष्ट्रीय / आंतरविद्यापीठीय/ 
राज्य स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतलेला असावा, किंवा एआययू 
( असोसिएशन ऑफ इंडियन युनिर्व्हसिटी)/ आयओए ( इंडियन 
ऑलंपिक असोसिएशन)/ एसजीएफआय (स्कूल गेम फेडरेशन 
ऑफ इंडिया)/ भारत सरकार यांनी मान्यता दिलेल्या क्रीडा 
प्रकारांत व खेळांमध्ये आंतर महाविद्यालय / आंतर विभागीय / 
जिल्हा/ शालेय स्पर्धांमध्ये पहिले, दुसरे किंवा तिसरे स्थान 
पटकावलेले असावे. 

किंवा 
( ड ) उमेदवाराने पदवी धारण केलेली असावी व तो आंतरराष्ट्रीय 
स्पर्धांमध्ये सहभागी झालेला असावा किंवा त्याने एआययू 
( असोसिएशन ऑफ इंडियन युनिर्व्हसिटी )/ आयओए ( इंडियन 
ऑलंपिक असोसिएशन)/ एसजीएफआय (स्कूल गेम फेडरेशन 
ऑफ इंडिया )/ भारत सरकार यांनी मान्यता दिलेल्या क्रीडा 
प्रकारांत व खेळांमध्ये आंतर महाविद्यालयीन आंतर विभागीय/ 
जिल्हा/ शालेय स्पर्धेमध्ये पहिले , दुसरे किंवा तिसरे स्थान 
पटकावलेले असावे. 

किंवा 
( च ) किमान ४५ टक्के गुणांसह (फक्त महाराष्ट्र राज्यातील 
रहिवासी असलेल्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या बाबतीत किमान ४० 
टक्के गुण) पदवी असावी आणि त्याला किमान तीन वर्षांचा 
अध्यापनाचा अनुभव असावा (प्रतिनियुक्तीवर सेवेत असणाऱ्या 
उमेदवारांकरिता प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षण शिक्षक / प्रशिक्षक ). 


अनुसूची- ब 


अ.क्र . 


व्यावसायिक शिक्षणशास्त्र अभ्यासक्रम 


प्रवेशासाठी पात्रतेच्या अटी व आवश्यकता 


( ३ ) 


१ 


क | शिक्षणशास्त्र स्नातकोत्तर ( एम.एड.) उमेदवार भारतीय नागरिक असावा आणि त्याने, किमान ५० टक्के 

पदव्युत्तर पदवी प्राप्त करण्यासाठी गुणांसह (फक्त महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असलेल्या 
शिक्षणशास्त्र पदवी अध्ययनक्रमाचे मागासवर्ग प्रवर्गाच्या बाबतीत किमान ४५ टक्के गुण) खालील 

पदवी परीक्षाकिंवा समतुल्य पदवी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी. 

( १) बी.एड., 
( २) बी.ए. बी.एड/ बी.एस्सी.बी.एड., 
( ३) बी.ईएल.एड. , 


प्रथम वर्ष. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मे २, २०१८ / वैशाख १२, शके १ ९ ४० 


५ 


२ 


( ४ ) डी.ईएल.एड. स्नातकपूर्व पदवीसह [ प्रत्येकी ५० टक्के 
गुणांसह (फक्त महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असलेल्या 

मागासवर्ग प्रवर्गाच्या बाबतीत ४५ टक्के )]. 
ख | बी.एडएम.एड (शिक्षणशास्त्र स्नातक- उमेदवार भारतीय नागरिक असावा आणि त्याच्याकडे पुढील 
शिक्षणशास्त्र स्नातकोत्तर) ३ वर्षीय अर्हता असावी , 
संकलित पदवी अध्ययनक्रमाचे प्रथम अनिवार्य:- किमान ५५ टक्के गुणांसह ( फक्त महाराष्ट्र राज्यातील 
वर्ष . 

रहिवासी असलेल्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या बाबतीत किमान ५० 
टक्के गुण ) विज्ञान/ सामाजिकशास्त्र / मानव्यशास्त्र या विषयांतील 
पदव्युत्तर पदवी किंवा समतुल्य श्रेणी असावी. 

ऐच्छिक :- शिक्षणामध्ये स्पष्ट दिसणारी आवड व अनुभव . 
क शिक्षणशास्त्र स्नातकोत्तर विशेष शिक्षण शिक्षणशास्त्र स्नातकोत्तर विशेष शिक्षण पदवी (एम.एङ-विशेष 

पदवी (एम . एड-विशेष शिक्षण) शिक्षण) अभ्यासक्रमामध्ये पुढील उमेदवारांना प्रवेश मिळेल, 
अध्ययनक्रमाचे प्रथम वर्ष. 

( एक ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची किमान ५० टक्के गुणांसह 
संबंधित विकलांगता क्षेत्राची शिक्षणशास्त्र विशेष शिक्षण पदवी 
परीक्षा उत्तीर्ण केलेले किंवा भारतीय पुनर्वास परिषदेकडे नोंदणीसह 
विद्यापीठ अनुदान आयोगाची मान्यता असलेल्या कोणत्याही 
विद्यापीठाचे संलग्नित विद्यापीठ आणि/किंवा शिक्षण विभागाची 
अन्य कोणतीही शिक्षणशास्त्र विशेष शिक्षण पदवीशी समकक्ष 
पदवी उत्तीर्ण केलेले उमेदवार. 
( दोन ) प्रत्येक अभ्यासक्रमामध्ये किमान ५० टक्के गुणांसह 
शिक्षणशास्त्र पदवी सामान्य अभ्यासक्रम आणि भारतीय पुनर्वास 
परिषदेने मान्यता दिलेली संबंधित विकलांगता क्षेत्राची विशेष 
शिक्षण पदविका उत्तीर्ण केलेले उमेदवार. 
( तीन ) पदव्युत्तर पदविका ( शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ पर्यंत ) उत्तीर्ण 
केलेले उमेदवार . 
( चार ) विशिष्ट विशेषज्ञतेतील शिक्षणशास्त्र पदवी ( बी.एड ) परीक्षा 
उत्तीर्ण केलेल्या उमेदवाराला क्रॉस विकलांगता/बहुवर्गीय 
शिक्षणशास्त्र पदव्युत्तर पदवी (एम.एङ ) मध्ये प्रवेश घेता येईल ; 
परंतु याउलट करता येणार नाही . बहुवर्गीय शिक्षणशास्त्र पदवी 
असणाऱ्या उमेदवाराला शिक्षणशास्त्र पदव्युत्तर पदवी स्तरावर 
( एम.एङ ) एक विकलांगता असलेल्या विशेषज्ञतेसाठी प्रवेश 
देण्यात येणार नाही. तथापि , सी.बी.सी.एस. चा भाग म्हणून 
शिक्षणशास्त्र पदवी अभ्यासक्रमात प्रवेश दिला जाऊ शकतो. 
विशिष्ट विकलांगतेसाठी अर्ह ठरण्यासाठी विशेष शिक्षण क्षेत्र “ग 
अभ्यासक्रम आणि विशेषज्ञता अभ्यासक्रम पूर्ण करणे. क्षेत्र “ग ” 
अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यावर विनिर्दिष्ट विकलांगतेतील विशेष 
शिक्षणशास्त्र पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमात प्रवेश दिला जाऊ 
शकतो. 
( पाच) कला, विज्ञान व वाणिज्य शिक्षणशास्त्र विशेष शिक्षण 
( ४ वर्षीय संकलित ) अभ्यासक्रम उत्तीर्ण केलेले उमेदवार . 


भाग चार - ब --- ११७-२ 


६ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मे २, २०१८ / वैशाख १२, शके १ ९ ४० 


mr 


( सहा ) उमेदवाराने भारतीय पुनर्वास परिषदेकडे नोंदणी केलेली 

असावी . 
शारीरिक शिक्षण पदव्युत्तर पदवी प्राप्त उमेदवार भारतीय नागरिक असावा आणि त्याच्याकडे, 
करण्यासाठी ( एम.पी.एङ ) ( क) किमान ५० टक्के इतक्या गुणांसह (फक्त महाराष्ट्र राज्यातील 
अध्ययनक्रमाचे प्रथम वर्ष . 

रहिवासी असलेल्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या बाबतीत किमान ४० 
टक्के गुण ) शारीरिक शिक्षणामधील पदवी ( बी.पी.एङ )किंवा त्या 
समकक्ष पदवी असावी. 

किंवा 
( ख ) किमान ५० टक्के गुणांसह (फक्त महाराष्ट्र राज्यातील 
रहिवासी असलेल्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या बाबतीत किमान ४५ 
टक्के गुण ) आरोग्य व शारीरिक शिक्षण मध्ये विज्ञान स्नातक 
( बी.एस्सी.) पदवी असावी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


रोहिणी भालेकर , 
शासनाच्या उप सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मे २, २०१८ / वैशाख १२, शके १ ९ ४० 


HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , Dated the 2nd May 2018 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA UNAIDED PRIVATE PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATIONS OF ADMISSION 
AND FEES ) ACT, 2015 . 

No. CET -2016 / C.R.128 /Mashi- 2. - In exercise of the powers conferred by sub- sections ( 1) and 
( 2) of section 3 read with clause (r) of section 2 of the Maharashtra Un- aided Private Professional 
Educational Institutions (Regulations of Admission and Fees ) Act, 2015 (Mah . Act. No.XXVIII of 2015 ), 
and in suppression of the Government Notification , Higher and Technical Education Department, No. 
BEd.4615 /C.R . 210 /Mashi, Dated the 21st January 2016 , the Government of Maharashtra hereby 
notifies , 

(1) the Professional Education Under Graduate Courses mentioned in column ( 2 ) of scheduled 
A , appended hereto to be the Professional Education and specifies that the Eligibility conditions and 
requirements for admissions of the said Professional courses are such as mentioned in column (3 ) 
of the scheduled ; 

( ii) the Professional Education Post Graduate Courses mentioned in column (2 ) of scheduled 
B , appended hereto to be the Professional Education and specifies that the Eligibility conditions 
and requirements for admissions of the said Professional courses are such as mentioned in column 
( 3 ) of the scheduled . 


Schedule - A 


Sr. No. 


Professional Educational 


Eligibility Conditions and Requirements for 

Admission 


Courses 


(3 ) 


( 1) 


(2 ) 


1 


a First year of Bachelor of education The candidate should be an Indian National and 

programme leading to Bachelor of should have minimum 50 % marks (Minimum 
Education ( B.Ed.) Degree . 

45 % marks in case of Backward Class 
categories ) either in the Bachelor s Degree 
and /or in the Master s Degree in 
Sciences/ Social Sciences/ Humanity , Bachelor s 
in Engineering or Technology with specialization 
in sciences and mathematics with 55 % marks 
(Minimum 50 % marks in case of candidates of 
Backward Class categories belonging only to 
Maharashtra State ) . 


с 


First year of Bachelor of education The candidate should be an Indian National and 
programme through open and should be 
distance learning system leading 

( ) Trained in - service teachers in elementary 
to Bachelor of Education ( B.Ed.) 

education . 
Degree . 

( ii) Candidates who have completed a NCTE 
(National Council for Teacher Education ) 
recognized teacher education programme 
through face -to -face mode. 


भाग चार - ब ११७-२अ 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मे २, २०१८ / वैशाख १२, शके १ ९ ४० 


d 


First year of Bachelor of education The candidate should be an Indian National and 
programme (part -time) leading to should have 
Bachelor of Education (B.Ed.) 

( ) Upper Primary and Secondary school 
Degree. 

teachers who are in service as full time teacher 
for at least two years at the time of making 
application and who shall continue to be in 
service during the entire duration of the 
programme. The applicant shall be require to 
furnish a certificate to this effect from the Head 
of the school where the applicant is employed . 

(ii) The applicant with minimum 50 % marks 
(Minimum 45 % marks in case of candidates of 
Backward Class categories belonging only to 
Maharashtra State ) either in the Bachelor 
Degree and / or in the Postgraduate Degree in 
Sciences Humanities / 
Humanities Social 

Social Sciences 
Bachelor degree in Engineering or Technology 
with background / specialization in Science and 
Mathematics with minimum 50 % marks 
(Minimum 45 % marks in case of candidates of 
Backward Class categories belonging only to 
Maharashtra State ) or any other qualification 
equivalent thereto . 


or 


е 


2 


a 


First year of 4 year integrated The candidate should be an Indian National and 
programme leading to (Bachelor should have minimum 50 % marks (Minimum 
of B.Sc.B.Ed. (Bachelor of 45 % marks in case of candidates of Backward 
Science Bachelor of Education )/ Class categories belonging only to Maharashtra 
B.A.B.Ed. (Bachelor of Arts State ) in the senior secondary /+ 2 or its 
Bachelor of Education )/ degree . equivalent. 
First year of B.Ed. programme The candidate should be an Indian National and 

should have with minimum 50 % marks 
leading to Bachelor of Special 

(Minimum 45 % marks in case of candidates of 
Education - Visual Impairment) 

Backward Class categories belonging only to 
Degree . 

Maharashtra State ) either in the Bachelor s 
First year of B.Ed. programme Degree and /or in the Master s degree in 

Social Sciences/ 
leading to Bachelor of (Special Sciences/ 

Humanities , 
Education - Hearing Impairment) Bachelor s in Engineering or Technology with 
Degree . 

specialization in science and Mathematics with 

minimum 55 % marks (Minimum 50 % marks in 
First year of B.Ed. programme case of candidates of Backward Class 
leading to Bachelor of (Special categories belonging only to Maharashtra State ) 
Education -Mental Retardation & or any other qualification equivalent thereto . 
Intellectual Disabilitiy ) Degree . 


b 


C 


d 


First year of B.Ed. programme 
leading to Bachelor of (Special 
Education -Learning Disability ) 
Degree . 


е 


First year of B.Ed. programme 
leading to Bachelor of (Special 
Education - Autism Spectrum 
Disorder) Degree . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मे २, २०१८ / वैशाख १२, शके १ ९ ४० 


९ 


f 


First year of B.Ed. programme 
leading to Bachelor of Special 
Education -Multiple Disabilities) 
Degree. 


3 


First year of Bachelor of physical The candidate should be an Indian National and 
education programme leading to should have - 
Bachelor of Physical Education 

( a ) Bachelor s degree in any discipline with 
( B.P.Ed.) Degree . 

minimum 50 % marks (Minimum 45 % marks in 
case of candidates of Backward Class 
categories belonging only to Maharashtra State ) 
and having at least participation in the inter 
college/ inter-zonal/ district/school competition in 
sports and games as recognized by the AIU 
(Association of Indian Universities)/ IOA (Indian 
Olympic Association )/ SGFI (School games 
Federation of India )/ Government of India . 


OR 


(b ) Bachelor s degree in Physical Education 
with minimum 45 % marks (Minimum 40 % marks 
in case of candidates of Backward Class 
categories belonging only to Maharashtra 
State ). 


OR 


(c ) Bachelor s degree in any discipline with 
minimum 45 % marks (Minimum 40 % marks in 
case of 

of candidates of Backward Class 
categories belonging only to Maharashtra State ) 
and studied Physical Education as compulsory / 
elective subject. 

OR 
( d ) Bachelor s degree with minimum 45 % 
marks (Minimum 40 % marks in case of 
candidates of Backward Class categories 
belonging only to Maharashtra State ) and 
having participated in National/ Inter-University / 
State Competitions or secured , 1st, 2nd or 3rd 
position in inter -college / inter- zonal/ 
district/school competition in Sports and Games 
as recognized 

by 

the 
AIU /IOA/ SGFI/Government of India . 


OR 


( e ) Bachelor s degree with participation in 
international competitions or secured , 1st, 2nd 
or 3rd position in inter- collegel inter 
zonal/district/school competition in sports and 
games as recognized by respective 
federation /AIU / IOA /SGFI/ Government of India . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मे २, २०१८ / वैशाख १२, शके १ ९ ४० 


OR 


( 1) Graduation with minimum 45 % marks 
(Minimum 40 % marks in case of candidates of 
Backward Class categories belonging only to 
Maharashtra State ) and at least three years of 
teaching experience (for deputed in - service 
candidates i.e. 

i.e. trained physical education 
teachers / coaches ) 


Schedule - B 


Sr. No. 


Professional Educational 
Courses 

(2 ) 


Eligibility Conditions and Requirements for 

Admission 

( 3) 


( 1) 


1 


a 


) 


b 


First year of Master of education The candidate should be an Indian National and 
programme leading to Master of should have passed with minimum 50 % marks 
Education (M.Ed.) Degree . 

(Minimum 45 % marks in case of candidates of 
Backward Class categories belonging only to 
Maharashtra State ) or an equivalent grade in 
the following programmes : 

(1) B.Ed., 
( ii) B.A.B.Ed./ B.Sc.B.Ed., 
(iii) B.El.Ed., 

(iv) D.El.Ed. with an undergraduate degree 
[with 50 % marks in each (Minimum 45 % marks 
in case of candidates of Backward Class 
categories belonging only to 

only to Maharashtra 

State ) ]. 
First year of three year integrated The candidate should be an Indian National and 
B.Ed.-M.Ed. (Bachelor of should have the following qualification : 
Education- Master of Education ) Essential- A Postgraduate degree in Science/ 
Degree. 

Social Sciences/ Humanities from a recognised 
institution with a minimum 55 % marks (Minimum 
50 % marks in case of candidates of Backward 
Class categories belonging only to Maharashtra 
State ) or equivalent grade . 
Desirable- The candidates have a demonstrated 

interest and experience in education . 
First year of Master of Education. The admission of the degree of M.Ed.Spl.Ed. 
Special Education (M.Ed.Spl.Ed ) Degree shall be open to - 
Degree . 

(1) A Candidate passed B.Ed (Spl.Ed.) with 
minimum 50 % marks in respective disability 
area from a recognized university or any other 
degree considered equivalent to B.Ed Spl. Ed. 
from an affiliating university and/ or teaching 
department under any University recognized by 
UGC (University Grand Commission ) with RCI 
(Rehabilitation Council of India ) registration . 

( 1) A Candidate passed the B.Ed. General 
course and completed Diploma in Education 


2 


a 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मे २, २०१८ / वैशाख १२, शके १ ९ ४० 


११ 


Special Education in respective disability area 
recognized by the Rehabilitation Council of India 
with minimum 50 % marks in each course . 

( iii) A Candidate passed PG Diploma ( Till 
Academic session 2014-15 ). 

( iv ) A Candidate passed B.Ed. in particular 
specialization may be allowed for M.Ed. cross 
disability /multi- category ( as and when offered ) 
but the reverse is not allowed . B.Ed. with multi 
category should not be admitted for 
specialization in a single disability at the M.Ed. 
level, however, as part of CBCS , these can be 
admitted to B.Ed. Special Education Area C , 
Courses and 

complete the Specialization 
Courses to qualify for a particular disability . On 
completion of Area C , these can be admitted to 
the M.Ed. Special Education in a specific 
disability . 

( v ) A student with B.A./B.Sc./B.Com . 
B.Ed.Spl. Ed . ( 4 years Integrated ). 
( vi) Candidate should have valid RCI 

registration . 
First year of Master of Physical The candidate should be an Indian National and 
education programme leading to should have - 
Master of Physical Education ( a) Bachelor of Physical Education (B.P.Ed. ) or 
(M.P.Ed.) Degree. 

equivalent with minimum 50 % of Marks 
(Minimum 45 % marks in case of candidates of 
Backward Class categories belonging only to 
Maharashtra State ) . 

OR 
( b ) Bachelor of Science (B.Sc.) in health and 
Physical Education with minimum 50 % marks 
(Minimum 45 % marks in case of candidates of 
Backward Class categories belonging only to 
Maharashtra State ). 


3 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


ROHINI BHALEKAR , 
Deputy Secretary to Government 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


